30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, वाडी, 
जि. नागपूर मुख्य इमारत बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.५७/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक :५ मार्च, २०२४. 


वाचा: 
१) सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : आआसे/कक्ष-३ 
/टे-६/वाडी३०खाटाबांधकाम,/१६१२-१३/२३, दिनांक 22.02.2023. 


प्रस्तावना : 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, वाडी, जि. नागपूर मुख्य इमारत बांधकामासाठी रु.२२००.२२ लक्ष एवढ्या 
रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

२. 30 खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, वाडी, जि. नागपूर येथील इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन 
२०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रकामध्ये इमारतीच्या बांधकामासह (तळ 
मजला--पहीला मजला असून इमारतीचे एकूण क्षेत्रफळ ४१०६.०० चौ.मी. आहे. बांधकामाचा दर रु.२८००० 
प्रति चौ.मी. आहे. सदर अंदाजपत्रकामध्ये पाणीसाठा करण्यासाठी टाक्या, फर्निचर, विद्युतीकरण,पाणी 
पुरवठा व मलःनिस्सारण, आग प्रतिबंधक, पार्कींग, अंतर्गत रस्ते, उदवाहन,संरक्षण भिंत व गेट, भु-विकास, 
पंप हाऊस, पाण्याचे बोअर, परिसर अंतर्गत बल्ब सी.सी.टि.व्ही. जनरेटर इ.साठी तरतूद करण्यात आलेले 
असून सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे इमारत बांधकामाच्या रु.२२००.२२ लक्ष 
किंमतीच्या, अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शा्तींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.५७/आरोग्य 3 


३.अटीवशार्ती - 


१) 


इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व 
स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 
कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ 
दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


qo) रुग्णालयाचे नकाशे तपासून AHA रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, 


99) 


92) 


१३) 


एअर कंडीशनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीत करावयाच्या 
सोयीसुविधा, त्या व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची 
Functionality विचारात घेवून रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. तसेच रुग्णालय 
डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व रुग्णालयाझी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन 
त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित करण्यात यावेत. 

केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये 
सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून इमारतीचे बांधकाम 
करण्यात यावे. 

प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ व शासकीय इमारती यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा शल्य 
चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.५७/आरोग्य ३ 


१४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णण क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 
दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 
१५) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र WT करुनच सदर 
कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
४. उपरोक्त १ ते १५ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. 
५. सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, १०४- 
सामुहिक आरोग्य केंद्र, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात 
येईल. 


६. २० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, वाडी जि. नाग्पूर येथील मुख्य इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या 
रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 
करावा. 

७. हे आदेश झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- 
१३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाचा उच्चस्तरीय सिचव समिती दि. १६ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या 
अनुषंगाने तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसं-७५/२०२४/इमा-२ दि. 
०६.०२.२०२४ अन्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५१५५८४७२०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kavita 
Pradip Pise 


Kav | ta DN: cn=Kavita Pradip Pise, 0, 


ou, email=kavita.pise@nic.in, 


Pp 13 d i p Pi se वी 2024.03.05 17:51:34 


+05'30' 


(क. पिसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.५७/आरोग्य 3 


संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, नागपूर. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग -२, नागपूर 
उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग (ग्रामीण), जि. नागपूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. नागपूर. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ४ 


32) 


Name of the Department : Public Health Department 


Name of Work : Construction of Rural Hospital (30 Beded) at Wadi Dist - Nagpur. 


Executing Agency : Public Works Department 


Land Availability : Yes 


Architect : Private 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Scope 


LumpSum etc.) 


Unit Rate Norms 
Rs Per (Sqmt./ Meter/ 


| sCCostRs. sd Rs. 


== 


Component 
Wise 


ESSENTIAL ITEMS (Components 
Building proper (Built Up Area - Sq.m 
Ground Floor 1928.00 


Total B.U.A. = 


28,000 
2178.00 28,000 6,09,84,000 


5,39,84,000 
Sub Total (A1 11,49,68,000 


Electrification 
Fire Fighting Arrangements etc. 
Air Conditionin 
Pump house, bore well etc 
Area lighting,CCTv, Generator, MSDCL 
charges etc. 


Water Supply & Sanitary Works 5% of ( 
4 |Fumiture ||| अ] 287420 [SQM 


|| 20000.00 


Compound Wall & Gate (Rmt.) 

Water Main Storage 

Internal /Approach Roads, Land Development, 
Parking, Land Scaping Etc. 


Sub Total (3) 57,48,400 


| 5000] Sub Total (4 1,43,71,000 


Sub Total (A 16,10,18,680 
_ai as 


| 50,00,000 
4,60,000 


4.5% of (A1) 


51,73,560 


~~ 


(C) |PROVISIONS 
4% on (sub total 


18% on (P) 


(i) Contingencies 
(ii) GST 


Sub Total (B 1,06,33,560 


Project Cost (P)= (A) + (B) 17,16,52,240 
| | 


A1) 


45,98,720 


3,08,97,403 


(iii) Price Escalation 5% on (P) 


(iv) PMC Charges 1.5% on (P) 


Rs 
Rs 
Rs 


1 
2 
3 


Bldg Civil (A-1) 
Bidg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A) 
Total (A+B) 


(v) Labour Insurance 1% on (P) 17,16,522 
Sub Total (C 


TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C 
Say Rs. Lakhs 


85,82,612 


25,74,784 


4,83,70,041 
22,00,22,281 
2200.22 


28,000 /Sqm 
_____39,215 /Sqm 
41,805 /Sqm 


। 


| 


| 


